सर्वसमावेशक पिक विमा योजना खरीप २०२३ अंतर्गत 
८०:११० मॉडेलनुसार राज्य शासनाने ११० % पेक्षा 
जास्तीच्या नुकसान भरपाईची औओरीएन्टल इंन्शुरन्स 
कंपनीला अदा करावयाची दायित्व रक्कम 
रु.१९२७.५२ कोटी इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२४/प्र.क्र.१४९/११-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा- 


१) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/११-अ, दि.२३.०६.२०२३ 
२) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.५२/११-अे, दि.२६.०६.२०२३ 
३) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११-अ, दि.२०.०७.२०२३ 
8) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११-अ, दि.५.१०.२०२३ 
५) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/भाग-१/११-अ, दि.५.१०.२०२३ 
) 
) 
) 
) 


६) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. पूरक-२०२३/प्र.क्र.२१४/११-अ, दि.१३.२.२०२४ 

७) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११-अे, दि.५.७.२०२४ 

८) विभागीय व्यवस्थापक, ओरीएन्टल इंन्शुरन्स कंपनी लि. यांचे पत्र, दि.२६.७.२०२४ 

९) संचाळक(विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. सां.८/प्रपिवियो/११०%/ 
१९२१३/२०२४, दि.३०.७9.२०२४ 

१०) संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. प्रपिवियो/सां.८/८०:११०/ 
दायित्व/२२४७०/२०२४, दि.५.९.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


राज्यात “सर्वसमावेशक पिक विमा योजना” राबविण्यास संदर्भ क्र.(१) अन्वये मान्यता देण्यात आली 
असून, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी भारतीय कृषि 
विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्श्युरन्स कं.लि., एचडीएफसी sat जनरल इन्श्युरन्स 
कंपनी लि., ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि., युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कं. लि., युनिवर्सल सोम्पो 
जनरल इन्शुरन्स क॑. लि., चोळामंडलम एम एस जनरल इन्श्युरन्स कं. लि., रिळायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. 
लि, एस. बी. आय. जनरल इन्श्युरन्स fos. या ९ विमा कंपन्यांमार्फत संदर्भ क्र.(२) येथील शासन निर्णयान्वये 
राबविण्यात येत आहे. संदर्भ क्र. (३), (४), (५), (६) व (७) च्या शासन निर्णयान्वये खरीप हंगाम २०२३ करिता 
राज्य हिस्सा विमा हप्ता रक्‍कम रु.३१२२.४२ कोटी व सर्वसमावेशक पिक विमा योजना लागू केल्यामुळे 
शेतकरी हिस्सा रक्‍कम रु.१५५०.९८ कोटी विमा कंपन्यांना अदा करण्याकरिता वितरीत करण्यात आला 
आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. संदर्भ क्र. (८) च्या 


पत्रान्वये, ओरिएन्टल इन्शुरन्स fe. या विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप २०२३ 
मधील ८०:११० मॉडेलनुसार राज्य शासनास ११० % पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईचे दायित्व रक्‍कम 
रु.१९२७.५२ कोटी उपलब्ध करुन देण्याबाबत अनुदानाची मागणी केळेली आहे. त्यानुषंगाने 
संचाळक(वि. प्र, कृषि आयुक्तालय, पुणे कार्यालयाने संदर्भ क्र. (९) व (१०) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस 
अनुसरून प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप २०२३ मधील ८०:११० मॉडेळनुसार ११० % पेक्षा 
जास्तीच्या नुकसान भरपाईचे दायित्व रक्‍कम रु.१९२७.५२ कोटी, भारतीय कृषि विमा कंपनी मार्फत 
ओरीएन्टल इन्श्युरन्स कंपनीला वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


% 


शासन निर्णय:- 


ओरिएन्टल इन्शुरन्स विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी आणि तदृनुषंगाने कृषि आयुक्तालयाची 
शिफारस यांचा विचार करता, प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप २०२३ मधील ८०:११० मॉडेलनुसार 
११० % पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईचे दायित्व रक्‍कम रु.१९२७.५२ कोटी इतकी रक्‍कम भारतीय कृषि 
विमा कंपनी मार्फत, ओरीएन्टल इन्शुरन्स कंपनीला खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


समूह एकूण जमा विमा एकूण अंतरीम नुकसान नुकसान भरपाईचे विमा वमर प्रमाणे विसा. | च. रासनास - ११०% पेक्षा 
कंपनीचे नांव क्रमांक | हप्ता रक्‍कम wf वका कोरी हप्त्याशी प्रमाण (%) ला sss जास्तीच्या नुकसान भरपाईचे 
(रु. कोटी) eel (स्तंभ ४/स्तंभ 3 *१००) दायित्व रक्‍कम (रु. कोटी) 
j= ah - - ee 3 Sa षु & SS ae 

ओरीएन्टल Pe | (990.40 २३२५.७६ ३०१.८५% ८४७.५५ १४७८.२१ 
इन्शुरन्स कंपनी २ ४८४.४५ ९८२.२० २०२.७४ ५३२.८९ ४४९.३१ 
एकूण १२५४.९५ ३३०७.९६ १३८०.४४ १९२७.५२ 

२. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्तप्रमाणे वितरीत करण्यात येणारा निधी खालील अटींस अधीन राहून वितरीत 


करण्यात येत आहे:- 


(अ) पिक विमा योजनेची आखणी करताना, ८०:११० मॉडेळनुसार जास्तीत जास्त नुकसानीची टक्केवारी 
११० टक्के पेक्षा जास्त येण्याची फारशी उदाहरणे नसल्याचे दिसून येते. मात्र, प्रस्तुत प्रकरणामधील 
नुकसानीचे प्रमाण ११० टक्‍के पेक्षा जास्त म्हणजेच बर्‍याच ठिकाणी २०० टक्केपेक्षा जास्त असल्याचे 
दिसते. यासंदर्भातील नेमक्या वास्तवाबाबतची तपासणी (Due Diligence) करण्याची आयुक्‍्त(कृषि) यांनी 
दक्षता घ्यावी. 

(ब) तसेच, मागील काही वर्षाच्या तुलनेत अचानक नुकसानीचे प्रमाण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कसे काय 
वाढले, याबाबतच्या कारणांचा शोध घेऊन, त्यावर आयुक्‍्त(कृषि) यांनी सुधारणात्मक कारवाई करावी. 
तसेच, इतर राज्यातील यासंदर्भातील चांगल्या पध्दती (Best Practices) जसे की, तंत्रज्ञानाचा वापर 
इत्यादीचा अभ्यास करावा व भविष्यात अशा स्वरुपाचे मोठे दायित्व राज्य शासनावर येणार नाही, याची 
आयुक्‍्त(कृषि) यांनी दक्षता घ्यावी. 


३. सदरची रक्‍कम खरीप हंगाम २०२३ करीता ११० टक्‍के पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईच्या 
दायित्वासाठी वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापूर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 


४. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 


मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य(अनिवार्य) 
राज्य हिस्सा (2809 A ६६४) योजनेतर, ३३- अर्थसहाय्य. 


५. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक 
सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांनुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त 
(कृषि) यांची राहील. 


६. उपरोक्त प्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
आयुक्त (कृषि) शासनास सादर करतील. 


७. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


८. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र. ३३३/व्यय-१/२०२४, दि.२५.९.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र्‌. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०९३०१८३१०३७७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


NEETA EKNATH 
SHINDE 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
९. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
१०.उप सचिव (99-31 /२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
११.कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 


१२.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, नवीन स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल 
स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 

१३.विभागीय व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय GEIS जनरल इन्शुरन्स क॑.लि., आयसीआयसीआय हाऊस, 
४१४, वीर सावरकर मार्ग, सिध्दीविनायक मंदिराजवळ, प्रभादेवी, मुंबई- ४०० ०२५. 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी gat इन्शुरन्स कं. लि. डी-१०३ तीसरा मजला ईटन बिझनेस, 
डिस्ट्रीक्ट एल.एस.बी. मार्ग भांडूप (पश्चिम), मुंबई- ४०००७८ 

१४५.विभागीय व्यवस्थापक, ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि. पुणे. 

१६.विभागीय व्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, ३ रा मजला, काकडे ब्रिझ आयकोन 
युनिट क्र.२०२ ते २०७, गणेशखिंड मार्ग, शिवाजीनगर, पुणे ४११ ०१६. 

१७.विभागीय व्यवस्थापक, युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कं. लि. मुंबई 

१८. विभागीय व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स कं. लि., पुणे 

१९.विभागीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि, मुंबई 

२०.विभागीय व्यवस्थापक, एस बी आय जनरल इन्शुरन्स कं.लि. पुणे 

२१.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


